राज्य शासन स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तीवेतन मंजूर 
करण्याबाबत... 

श्रीम. सिंधूबाई आबासाहेब देशमुख, आणि 

इतर १० 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पीओएस-१२९८/प्र.क्र.२०९४/९८/स्वासैक-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७.०९.२०२०. 


वाचा :- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओओस-१०९३/ 

प्र.क्र.१२७/स्वासैकक्ष, दिनांक ४.७.१९९५. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओओअस १०९७/ 
प्र.क्र.9७६/९७/स्वासैक-१, दिनांक १८.४.२०१५. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओअस १०९७/ 
प्र.क्र.9६/९७/स्वासैक-१, दिनांक १५.५.२०१५. 

४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.न्यायाप्र-१२१४/ 
प्र.क्र.४७/२०१४/स्वासैक-१, दिनांक ३०.७.२०१६. 

५. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निवृवे-१०१६/ 
प्र.क्र.७८/स्वासैक-१, दिनांक ०२.०६.२०१६. 


प्रस्तावना :- 


कै. श्री. आबासाहेब भिकनराव देशमुख व इतर १० अर्जदारांच्या प्रकरणात वॉरंटची 
पडताळणी होऊन अनुकूल अहवाल सादर झाला आहे तथापि स्वातंत्र्य सैनिकाचा मृत्यू झाळा आहे अशा 
प्रकरणी व निवृत्तीवेतन मंजूर झालेल्या काही प्रकरणी तसेच सीआयडी अहवालाच्या आधारे पडताळणी 
झालेल्या प्रकरणात अर्जदार स्वातंत्र्य सैनिकाचे निधन झाले आहे अशा प्रकरणी शासन निर्णय क्रमांक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निवृवे-१०१६/ प्र.क्र.७८/स्वासैक-१, दिनांक ०२.०६.२०१६ ला अनुसरुन 
यापूर्वीच त्यांचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात आले आहेत. 


२. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावे निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येणार नाही वा तशा 
अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही, असा निर्णय केंद्र शासनाने दिनांक ०६.०८.२०१४ रोजीच्या 
सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार घेतला आहे. केंद्र शासनच्या सदर धोरणाच्या धर्तीवर राज्य शासनानेही 
धोरण स्विकारुन दिनांक ०२.०६.२०१६ रोजी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निगर्मित केला आहे - 


एखाद्या प्रकरणात राज्य शासन - स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत विचार सुरु 
असेल, व निवृत्तीवेतन मंजूर करण्याबाबत किंवा मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असेल, 
अशी कार्यवाही सुरु असताना प्रकरणातील अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या अर्जावर विचार 
करण्यात येणार नाही. त्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास अथवा वारसास त्याच्या नावाने 
निवृत्तीवेतन/ निवृत्तीवेतनाची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. सदर झासन निर्णय सर्व प्रलंबित 
प्रकरणांना देखील लागू आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-१२९८/प्र.क्र.२०९४/९८/स्वासैक-२ 


३. सबब, सदर झासन निर्णय निगर्मित झाल्यापासून बर्‍याच प्रकरणी स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनाची 
मागणी करणाऱ्या वारस विधवा पत्नींचा अर्ज नाकारण्यात आला आहे. काही प्रकरणी कागदपत्रे अपूर्ण, 
वॉरंटच्या सत्यतेबाबत पडताळणी न होणे, शासन निर्णय दिनांक ०४.०७.१९९५ मधील विहित 
निकषांची पूर्तता न होणे या कारणांवरुन यापूर्वी काही प्रकरणे नाकारण्यात आली आहेत. अशा 
प्रकरणी विधवा पत्नींनी अर्ज सादर केले आहेत. काही प्रकरणी नव्याने विधवा पत्नींकडून अर्ज दाखल 
करण्यात आले आहेत. तथापि, काही प्रकरणे अज्ञी देखील ज्या प्रकरणांमध्ये अर्जदाराच्या प्रकरणावर 
विचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला असून तद्नंतर त्यांचे प्रकरणी अर्जदार हयात असते तर त्यांना 
स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन मंजूर करता आले असते तथापि झासन निर्णय ०२.०६.२०१६ मधील 
तरतूदीमुळे त्यांच्या विधवा वारस पत्नींना निवृत्तीवेतन मंजूर करता आले नाही. 


४. परि.३ मध्ये नमूद बाबींचा विचार करुन अशा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या प्रकरणांचा आढावा 
घेतला असता ज्या प्रकरणात ANCA पडताळणी होऊन अनुकूल अहवाल सादर झाला आहे 
तथापि स्वातंत्र्य सैनिकाचा मृत्यू झाला आहे अशा प्रकरणी व निवृत्तीवेतन मंजूर झालेल्या काही 
प्रकरणी तसेच सीआयडी अहवालाच्या आधारे पडताळणी झालेल्या प्रकरणात अर्जदार स्वातंत्र्य 
सैनिकाचे निधन झाले आहे अशा प्रकरणी त्यांच्या विधवा वारस पत्नींना शासन निर्णय दिनांक 
०२.०६.२०१६ मधील उपरोक्त तरतूदीळा वगळून केवळ विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाचे स्वतांत्र्य 
सैनिक निवृत्तीवेतन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


खालील नमूद ११ अर्जदारांना शासन निर्णय दिनांक ३०.०७.२०१६ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदींच्या अधीन राहून, या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून केवळ विशेष बाब म्हणून 
राज्य शासन स्वातंत्र्यसैनिक निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नाव अ.क्र. नाव 


हि. . | श्रीम. सिधूबाई आबासाहेब देशमुख २. | श्रीम.गंगुबाई जयराम गवारे 


३. | श्रीम. गोदावरीबाई पंडीतराव देशमुख ४. | श्रीम.समिंद्राबाई वामन लोखंडे 


५. | श्रीम.गिरजाबाई भाऊलाल पुरी ६. | श्रीम.मनुबाई मारोती अधाने 
७. | श्रीम.येणूबाई भागाजी कोलते ८. | श्रीम.साखराबाई बाळा काळे 
९. | श्रीम.लोचनाबाई दासराव जाधव [ae ०.| श्रीम.दुऱ्यंता मच्छिद्र बनसोडे 


हि. q.| श्रीम.गयाबाई पंढरीनाथ पुंगळे 


a याप्रित्यर्थचा खर्च “मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
(६०) इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतन 
(०0)(०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्तीवेतन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-१२९८/प्र.क्र.२०९४/९८/स्वासैक-२ 


Cc WwW A -5 


८ 
९ 


(२२३५००१५)” या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाळी चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतुन 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय दि.१५.०५.२०१५ अन्वये पुनर्गठीत राज्यस्तरीय स्वातंत्र्य सैनिक 
उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/890॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२०१७४००१५१०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


d by Hemant Gorakhnath Mhapank 
ent Of i eral 


Hemant Gorakhinath smsrssorcepsrmen ponslcos-sano1 shay 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c 1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7 fF 
397b2e53053034d, 


M h a a n ka [ ll ber=6756123d309547bb1e1 52a6aeb6042bde4040836df5 
41fd3620ca87ff8e7 1cc5, ‘Hemant Gorakhnath nkai 


Date: 2021.01.20 17:45:38 +05'30' 


(हे.गो.म्हापणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री,सा.प्र.वि. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, मुंबई(२ प्रती)/नागपूर (२ प्रती) 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद (५ प्रती), (By R.P.A.D.) (त्यांना विनंती करण्यात येते की, केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्यात यावा). 

जिल्हाधिकारी, जालना (५ प्रती), (By R-P.A.D.) (त्यांना विनंती करण्यात येते की, केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्यात यावा). 

जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद (4 प्रती), (By R.P.A.D.) (त्यांना विनंती करण्यात येते की, केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करण्यात यावा). 

श्रीम. सिंधूबाई आबासाहेब देशमुख, मु.पो.करंजखेडा, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद 

श्रीम.गयाबाई पंढरीनाथ पुंगळे, रा.ढवळपुरी, जि.जालना 


१० श्रीम.गंगुबाई जयराम गवारे, मु.पो.करंजखेडा, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद 

११ श्रीम. गोदावरीबाई पंडीतराव देशमुख, मु.पो.पिंपळगाव रेणुकादेवी, ता.भोकरदन, जि.जालना 
१२ श्रीम.समिंद्राबाई वामन लोखंडे, रा.माळेगाव लोखंडी, पो.वासळी, ता. कन्नड, जि.औरंगाबाद 
१३ श्रीम. गिरजाबाई भाऊलाल पुरी, रा.आमठाणा,. ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद 

१४ श्रीम.मनुबाई मारोती अधाने, रा.विरमगाव, ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद 

१५ श्रीम.येणूबाई भागाजी कोलते, रा.भालगाव, ता.फुलंब्री, जि.औरंगाबाद 

१६ श्रीम.साखराबाई बाळा काळे, रा.मौजे बोरगाव, ता.फुलंब्री, जि.औरंगाबाद 

१७ श्रीम.लोचनाबाई दासराव जाधव,रा.चंडकाळ, पो.डिग्गी, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-१२९८/प्र.क्र.२०९४/९८/स्वासैक-२ 


१८ श्रीम.दुऱ्यंता मच्छिंद्र बनसोडे, मु.मिमनगर, रा.नळदुर्ग, ता.तुळजापुर, जि.उस्मानाबाद 
१९ जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, (R.P.A.D.) 

२० जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, (R.P.A.D,) 

२१ जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, (R.P.A.D,) 

22 कक्ष अधिकारी (स्वासैक-१ /3) 

२३ निवडनस्ती (स्वासैक-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


